मनोधैर्य योजनेअंतर्गत सहायक अनुदानाच्या 
जलद संवितरण व संनियंत्रणासाठी “आभासी 
वैयक्तिक ठेव लेखा (Virtual Personal 
Deposit Account) ही व्यवस्था व कार्यपद्धती 
लागू करणेबाबत-शासन पूरकपत्र. 


महाराष्ट्र शासन 


विधि व न्याय विभाग, 
शासन पूरकपत्र क्र.संकीर्ण-२०२४/५४/प्र.क्र.५३/का-२२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :०१.०४.२०२४. 


वाचा :- 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.११०/२०२३/कोषा प्रशा-५, दिनांक 
१४.०२.२०२४. 

शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२४/५४/प्र.क्र.५३/का-२२,दिनांक 
२०.०३.२०२४. 

प्रधान महालेखापाल (ले व अ.)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे कार्यालयाकडून प्राप्त अनौपचारिक 
संदर्भ H.TM/Ch.2/UOR no.218/L&ID/2023-24/1460, दिनांक २८.०३.२०२४ 


क ७ 
— 


x 


AN 
~~ 


शासन पूरकपत्र:- 


मनोधैर्य योजनेअंतर्गत सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणासाठी, संदर्भ 
क्र.२ येथील दि.२०.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये, “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा” (Virtual 
Personal Deposit Account) ही व्यवस्था व कार्यपद्धती लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. तसेच, शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट” मध्ये नमूद महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा 
प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांना, वित्त विभागाच्या (कार्यासन क्र. व्यय-५ व कोषा प्रजा-५ 
यांच्या) मान्यतेने उक्त व्यवस्था व कार्यपद्धीअंतर्गत, “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक” 
“Virtual Personal Deposit Account Administrator (VPDAA)” म्हणून घोषित करण्यात 
आलेले आहे. सदर दिनांक २०.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४ मध्ये 
खालीलप्रमाणे उपपरिच्छेदाचा GAS करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट मध्ये नमूद सर्व ३४ सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण 
तथा आहरण व संवितरण अधिकारी यांना मनोधैर्य योजनेअंतर्गत “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा” 
“Virtual Personal Deposit Account (VPDA)"SUSTaI हरकत नसल्याचे प्रधान 
महालेखापाळ (ळे व B)-9, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे कार्यालयाने अनौपचारिक संदर्भ 
.TM/Ch.2/UOR 10.218/,&11)/2023-24/1460, दिनांक २८.०३.२०२४ अन्वये कळविले आहे. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/५४/प्र.क्र.५३/का-२२, 


प्रस्तुत शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या )=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२४०४०११२४३०२८९१२ असा 
आहे. प्रस्तुत शासन पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘LAW AND. 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


'0=8a9b5d431 13d71f5bfc96922b7f43ac6c2848591 ed3e1f3401 
9d8b33a3cdb267, postalCode=400032, st=Maharasht 


SAGANE Serna eee 
(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१)मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
QA. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
३)सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४)अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सर्व विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५)प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६)सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७)आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८) महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 
९)प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११)महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
१२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -२, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१३) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, १०५, सा.बां.इमारत, उच्च 
न्यायालय, मुंबई. 
१४) सचिव, उच्च न्यायालय विधि सेवा समिती, मुंबई व उपसमिती नागपूर / औरंगाबाद खंडपीठ. 
qu) सचिव, सर्व जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणे. 
१६)सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१७ संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१८)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१९) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


२०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२१) कार्यासन अधिकारी, (व्यय-५/कोषा प्रश्ञा-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२२)विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२३) निवड नस्ती (कार्यासन-२२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


